Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ३३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २५ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही . 


पृष्ठे 
नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-२५ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना 

अधिसूचना : नेमणुका , 


नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 

क्रमांक - कलि - विभूअ - लसिंका - कावि - १५३-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ०१ ते 
०७ एप्रिल -२०२१ , अन्वये पान ०७ ते ०८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 
ना . - एक -१ ( १५८६ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२ - एलएक्यू - ४७-२०२०-२१ , मौजा इंझापूर , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


भूमापन किंवा 


१ 


३ ९ / १ 


० १ ९ 


एकूण क्षेत्र 


० १ ९ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्प गिरोली शाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , :- पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी सुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघुसिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १४१-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ( ३ ) खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे ; 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ ९ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा दापोरी , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


५१ 


० ०७१ 


२ 


६२ 


००१० 


3 


२१ ९ 


० १५८ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


०२३ ९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प , 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


निम्न वर्धा प्रकल्प गिरोली शाखा कालव्यावरून उगमीत पिंपळगाव लघु कालव्यावरिल पिंपळगाव लघु 
कालवा क्र . २ कालव्याचे बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गिरोली शाखा पिंपळगाव लघु कालव्यावरील लघु उगमीत कालवा 
क्र . २ कालव्याचे बांधकामकरिता त्यामुळे परिसरातील जमीन उठित करण्यास , पाण्याचा स्त्रोत 
वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १४२-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ( ३ ) खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


५ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे ; 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा मोहनापुर , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 


भूमापन किंवा 


गट क्रमांक 


( अदमासे ) 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


हे . आर 


१ 


४/५ 


० १५ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


० १५ 


ना . - एक -२ ( १५८६ ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प , 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्प शिरपूर पुच्छ कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता शिरपूर पुच्छ कालव्याचे बांधकामकरिता त्यामुळे परिसरातील 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा जमीन उठित करण्यास पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १४३-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ( ३ ) खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


७ 


जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्ह प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे ; 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा अंबापूर , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा 


संपादनाखालील क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( अदमासे ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


१ 


४ ९ 


०३३ 


५४ अ 


०४३ 


२ 
3 


६८ 


० २७ 


४ 


६४/२ 


००८ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


१११ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्प भिवापूर वितरीकेच्या सा.क्र . ८३१० मी . वरुन अंबापूर लघु कालव्याचे बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता भिवापूर वितरीकेच्या सा . क्र . ८३१० मी . वरुन अंबापूर लघु 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा कालव्याचे बांधकामाकरिता त्यामुळे परिसरातील जमीन उठित करण्यास पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) सायोसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनाचा तपशील . विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) . 
विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १४४-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ( ३ ) खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विविरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे ; 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २० - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा नेरी , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा , 
अनुक्रमांक 

संपादना खालील क्षेत्र 


भूमापन किंवा 


गट क्रमांक 


( अदमासे ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


६०/१ 


०४५ 


६०/२ 


००६ 


Sc ww . 


१०७ 


००६ 


१०८ 


०३ ९ 


१० ९ 


०४१ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


१३७ 


ना . - एक -३ ( १५८६ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


- 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प देवळी उपशाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता देवळी उपशाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता त्यामुळे परिसरातील 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनाचा तपशील . विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) . 
विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८ ९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १४५-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ( ३ ) खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


११ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे ; 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा चिंचोली , तहसील हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा 


संपादना खालील क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( अदमासे ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२८ 


० ३१ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


०३१ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


निम्न वर्धा प्रकल्प मोझरी उपलघु क्रं . २ च्या कालव्याचे बांधकामाकरिता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता मोझरी उपलघू कालवा क्र . २ च्या कालव्याचे बांधकामाकरिता 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा त्यामुळे परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ ० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १४६-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ( ३ ) खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विविरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्ह प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे ; 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा आंजी , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा 


संपादना खालील क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( अदमासे ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३४ 


०२१ 


२ 


३६ 


० २० 


एकूण संपादन क्षेत्र 


०४१ 


ना . - एक -४ ( १५८६ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


निम्न वर्धा प्रकल्प गिरोली शाखा कालव्यावरुन उगमित पिंपळगाव लघु कालव्या वरील पिंपळगाव 


उपलघू कालवा क्र .५ चे बांधकामाकरिता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गिरोली शाखा कालव्यावरुन उगमित पिंपळगाव लघु कालव्यावरील 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा पिंपळगाव उपलघु कालवा क्र . ५ चे बांधकामाकरिता त्यामुळे परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम -१० ( क ) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च , २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनाचा तपशील . विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) . 


विशेष नोंद : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ १ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक कलि - विभूअ - लसिंका - कावि - १४७-२०२१ . 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 

आणि ज्याअर्थी , सदहूं प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम -१० 
च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू . प्र . क्रमांक २३ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा काशिमपूर , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


गट क्र . 


हे . आर 


१ 


४४/१ 


०३५ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


०३५ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


निम्न वर्धा प्रकल्प शिरपूर पुच्छ लघु कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता शिरपूर पुच्छ लघु कालव्याचे बांधकामामुळे त्या 
परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


: - 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 
अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ २ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कलि - विभूअ - लसिंका - कावि - १४८-२०२१ . – 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - सास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम -१० 
च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू . प्र . क्रमांक २८ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा सैदापूर , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


गट क्र . 


हे . आर 


१ 


३२ 


०६० 


एकूण संपादन क्षेत्र 


०६० 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्प सैदापूर लघु कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता सैदापूर लघु कालव्याचे बांधकामामुळे त्या परिसरातील 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) कास्तकारांना होणार आहे . 
ना . - एक -५ ( १५८६ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 
अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील - 

विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ ३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक कलि - विभूअ - लसिंका - कावि -१४ ९ - २०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


नमूद करावी . ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील 

नमूद करावा . ) . 
त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - सास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम -१० 
च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू . प्र . क्रमांक २७ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा इसापूर , तहसील हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


भूमापन किंवा 


गट क्र . 


१ 


१२१ 


० ५१ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


०५१ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्प कोसुर्ला लघु कालवा व उपलघु कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता कोसुर्ला लघु कालवा व उपलघु कालव्याचे बांधकामामुळे 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

त्या परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला ) 

विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील - 

विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ ४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १५०-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


; 


आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू . प्र . क्रमांक २४ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा खर्डा , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


गट क्र . 


हे . आर 


१ 


२३५/१ 


०१३ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


०१३ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्प खर्डा लघु कालवा क्र . २ च्या कालव्याचे बांधकामाकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता खर्डा लघु कालवा क्र . २ च्या कालव्याचे बांधकामाकरीता 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

त्यामुळे परिसरातील जमीन उठित करण्यास , पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास , सोयीसुविधा 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये , महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला ) 

विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 

निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील निरंक 

विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 
ना . - एक -६ ( १५८६ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ ५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक कलि - विभूअ - लसिंका - कावि - १५१-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदहूं प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू . प्र . क्रमांक १६ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा वायगाव ( नि . ) , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


गट क्र . 


हे . आर 


१ 


४८५ 


० १३ 


२ 


४ ९ ० 


० ०४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


अनुसूची - एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


३ 


४२२ 


०३५६ 


४ 


६५५ 


० १२ 


५ 


२०० 


००६ 


६ 


८ ९ 


० ०३५ 


७ 


१११/१ 


० ०३५ 


८ 


१११/२ 


० ०८५ 


९ 


१११/३ 


० १७ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


१०२७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प , 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


निम्न वर्धा प्रकल्प वायगाव लघु कालवा क्र . ३ , ६ , ९ व १० च्या कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वायगाव लघु कालवा क्र . ३ , ६ , ९ व १० कालव्याचे 
बांधकामाकरीता त्यामुळे परिसरातील जमीन करण्यास , उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास , 
सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


. 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला ) 

विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


निरंक 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील - 

विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ ६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कलि - विभूअ - लसिंका - कावि - १५२-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदहूं प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ / श्रावण २८ - भाद्रपद ३ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू . प्र . क्रमांक १७ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२१ , मौजा देवांगण , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा . 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील 
गट क्र . 

क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


२४ 


०७६ 


२ 


९ २ / १ 


००८ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


० ८४ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प वायगाव लघु कालवा क्र . ८ चे मातीकाम व कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वायगाव लघु कालवा क्र . ८ चे बांधकामाकरीता त्यामुळे 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत सुविधा , 

त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
अभिकरणाने दिलेला ) 

विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम 

निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील निरंक 

विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

प्रेरणा देशभ्रतार , 
वर्धा : 

जिल्हाधिकारी , 
दिनांक २ ९ जुलै २०२१ . 

वर्धा . 
ना . - एक -७ ( १५८६ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


